RNI No. MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २०-२६, २०१८/ भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १ ९ ४० [ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी. २४१५ / प्र.क्र .३७५ / का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदींनुसार कोल्हापूर जिल्हा 
व सत्र न्यायालयाकरिता अॅड. मंजुषा बुद्धिसागर पाटील यांची शासन अधिसूचना दिनांक ९ जून २०१४ अन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 
२१ जुलै २०१७ अन्वये १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी.३४१५ / प्र.क्र .३७४ / का .१४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सांगली जिल्हा 
व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ अन्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ पासून २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


अॅड . अरविंद रामराव देशमुख 
अॅड . प्रमोद अंकुश भोकरे 


२ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधिन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० ३ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी.२३१५ / प्र.क्र .२६५ / का.१४.- दिवाणी प्रकिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जालना जिल्हा 
व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना 
समक्रमांक दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ अन्वये दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


अॅड . वर्षा लक्ष्मीकांत मुकीम 
अॅड. जयश्री बापुसाहेब सोळंके 
अॅड . भारत कोंडीबा खांडेकर 
अॅड . अशोक देवीदासराव मते 
अॅड . वाल्मिक आसाराम घुगे 


m 


४ 


५ 


. 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी .२५१५ / प्र.क्र .२६३/ का .१४ . - दिवाणी प्रकिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १ ९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ अन्वये दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


अॅड . कपिल विजयकुमार पंढरीकर 
अॅड . संजीवकुमार रंगलाल मुंदडा 
अॅड . शिवनारायण सत्यनारायण रांदड 
अॅड . महेश कमलाकर पाटील 


सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


३ 


४ 


२. तसेच अॅड. लक्ष्मण नरहर शिंदे, सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांच्या नियुक्तीस दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ 
पासून पुढील ६ महिन्यांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४ , शके १९ ४० ५ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी.३०१५ / प्र.क्र .२६२/ का .१४. - दिवाणी प्रकिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार परभणी जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय 
अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ अन्वये दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ पासून पुढील २ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. : 


. 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अॅड. दिपक तुकारामपंत गांजापुरकर 
अॅड. मुरलीधर ओमप्रकाश मंत्री 
अॅड . भगवान शंकरराव यादव 
अॅड . संतोष ज्ञानोबा कुटे 
अॅड . मिलिंद मनोहर गांजरे 
अॅड . निलिमा व्यंकटराव कोकड 
अॅड. संतोष केरबा दसरे 
अॅड . कैलास श्रीधरराव जोशी 
अॅड . शिवप्रसाद मनोहरराव पठाडे 


जिल्हा सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


६ 


७ 


८ 


९ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जुलै २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि -३५१८ / प्र. क्र . ६७/ १५ - अ.- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि -३६१३/ प्र.क्र .७ ९/ १५ - अ, दिनांक २ ९ एप्रिल 
२०१३, शासन निर्णय , कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि -३६१३ / प्र. क्र . ७९ /१५- ओ, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१३ शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग 
क्र.आकृवि -३६१४ / प्र.क्र .१३ /१५- अ, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ब मधील पदावर 
नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती : 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव मराठी भाषा व विहित 

हिंदी भाषा परीक्षा संगणक 
उत्तीर्ण होण्यातून 

परीक्षा 
सुट 

उत्तीर्ण 


विहित विभागीय मूल्य निर्धारण 
लेखा परीक्षा अहवाल व 
उत्तीर्ण गोपनीय 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्यःस्थिती 


परिविक्षा 
कालावधी 


दिर्घ 
मुदतीच्या 
तत्वावर 
नियुक्ती 
दिनांक 


अहवाल 
प्रतवारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१ . 


उत्तीर्ण 


श्री . मंगेश 
पुनाजी पवार 


२१ एप्रिल 
२०१५ 


नाही . 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट, आदेश दिनांक एप्रिल 
७ ऑक्टोबर २०१५ २००७ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
सूट दिनांक ९ 
९ ऑक्टोबर २०१५ 


२७ मे २०१३ ९ 
ते २६ मे २०१५ ऑगस्ट 
७४ दिवस रजा २०१५ 
त्यामुळे देय 

( म . पू .) 
दिनांकास समाप्त 
न होता वाढवून 
दि . ८ ऑगस्ट 
२०१५ ( म . नं ) 
रोजी समाप्त होतो . 


२ . 


कु . सुप्रिया 
रमेश 
शिळीमकर 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक ऑगस्ट , 
२८ जुलै २०१७ व २००८ 
हिंदी भाषा परीक्षा 


२०१७ 


२७ मे २०१३ प्रस्तावित 
ते ३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
अत्युत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
अत्युत्कृष्ट 
२१ ऑक्टोबर २०१३ ते प्रस्तावित / 
१६ जानेवारी २०१६ प्रलंबित नाही. 
उत्कृष्ट 
१७ जानेवारी २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१४ 
प्रमाणपत्र 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 
उत्कृष्ट 


सूट दिनांक ३ 


२१ ऑक्टोबर २०१३ २२ 
२० ऑक्टोबर २०१५ जून 
२४५ दिवस रजा २०१६ 
त्यामुळे देय 

( म.पू.) 
दिनांकास 
समाप्त न होता 
वाढवून दिनांक 
२१ जून २०१६ 
( म.नं. ) रोजी 
समाप्त होतो. 


जानेवारी २०१६ 


३ . 


उत्तीर्ण 


श्री . बापुसाहेब 
आण्णासाहेब 
शिंदे 


२२ ऑगस्ट २०१४ ते २२ 
२१ ऑगस्ट २०१६ ऑगस्ट 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक 

एप्रिल , 
३१ डिसेंबर २०१६ व २००८ 
हिंदी भाषा परीक्षा 
सूट दिनांक ३१ 


६ 
डिसेंबर 


२०१६ 
( म.पू. ) 


२०१७ 


२२ ऑगस्ट २०१४ प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१५ प्रलंबित नाही. 
उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१५ ते 
३१ मार्च २०१६ 
अत्युत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 


डिसेंबर २०१६ 


अत्युत्कृष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० ७ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


४ . 


उत्तीर्ण 


प्रस्तावित 


२७ 


श्री . गणेश 
अशोक 
भोसले 


२६ ऑगस्ट २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 


२६ ऑगस्ट २०१४ 
( म.नं. ) ते 


ऑक्टोबर , 


६ 


प्रलंबित नाही. 


ऑगस्ट 


डिसेंबर 


२०१६ 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक 
८ मार्च २०१६ व २००७ 
हिंदी भाषा परीक्षा 

सूट दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१६ 


उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१५ ते 
३१ मार्च २०१६ 


२६ ऑगस्ट २०१६ 
( म.नं. ) 


२०१७ 


( म.पू. ) 


उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 


ते ३१ मार्च २०१७ 


उत्कृष्ट 


श्री . सचिन 


उत्तीर्ण 


रविंद्र 


६ 


बहाटे 


डिसेंबर 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक ऑक्टोबर 
२० जुलै २०१५ २००८ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
सूट दिनांक २४ 
जुलै २०१५ 


१ सप्टेंबर २०१४ ते प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१५ प्रलंबित 
उत्कृष्ट 

नाही . 
१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


२०१७ . 


१ सप्टेंबर २०१४ ते १८ 
३१ ऑगस्ट २०१६ सप्टेंबर 
१७ दिवस रजा २०१६ 

( म.पू. ) 
दिनांकास समाप्त न 
होता वाढवून दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१६ 


त्यामुळे देय 


अत्युत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ ते 


३१ मार्च २०१७ 


( म.नं. ) रोजी 
समाप्त होतो. 


६ . 


उत्तीर्ण 


श्रीमती रुपाली 
पोपट शिंदे 


२२ ऑगस्ट २०१४ २२ 
ते २१ ऑगस्ट २०१६ ऑगस्ट 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक ऑक्टोबर , 
८ मार्च २०१६ 

२००८ 
व हिंदी भाषा 


६ 
डिसेंबर 


२०१६ 


२०१७ 


अत्युत्कृष्ट 
२२ ऑगस्ट २०१४ ते प्रस्तावित / 
१ ९ मार्च २०१५ 

प्रलंबित 
उत्कृष्ट 

नाही . 
२० मार्च २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
प्रमाणपत्र 
१ एप्रिल २०१५ ते 
३१ मार्च २०१६ 


( म.पू.) 


परीक्षा सूट 


दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१६ 


अत्युत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ ते 
३१ मार्च २०१७ 


उत्कृष्ट 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रीत अधिकाऱ्याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून त्यांनी 
शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील गोपनीय अभिलेख 
व कामाचा मुल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही. 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधीवरील विवरणपत्रातील स्तंभ-८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून त्यांची स्तंभ 
९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - ब पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सं . धपाटे. 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2018 /338. — The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


Name and Present posting 
Shri S. R. Totla , 
16th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nagpur . 


15th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nagpur vice Smt. T. M. Ahmed 
transferred . 


2 . 


Shri S. P. Shinde , 
17th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nagpur. 


16th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nagpur vice Shri S. R. Totla . 


Bombay , 
dated the 25th January 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : High Court Notification A - 3902/2017 , dated the 2nd December 2017 . 


No. A -3902/2018 / 323. - In continuation of High Court Notification of even number , dated the 
2nd December 2017 in respect of transfer and posting of Shri Sanjay P. Shinde , 17th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur as Joint Civil Judge, 
Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Washim the High Court is pleased to 
continue him as 17th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, 
Nagpur till the Annual General Transfers of 2018 . 


Bombay , 
dated the 20th January 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० ९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2018 /325. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri Ramesh R. Deshmukh , 

Principal District and Sessions Judge , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar vice Shri P. H. Mali, 
Osmanabad . 

transferred . 


2 . 


Shri Deoram N. Argade , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Mangaon , District Raigad at Alibaug . 


Principal District and Sessions Judge, 
Osmanabad vice Shri R. R. Deshmukh 
transferred . 


Principal District and Sessions Judge , 
Dhule vice Shri R. M. Joshi transferred . 


(On Repatriation ) 
3. Shri Shyam C. Chandak , 

Registrar (Administration ), 
High Court of Bombay at Goa , 

Panaji. 
4 . Shri Sudhir M. Deshpande , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Registrar (Administration ), 
High Court of Bombay at Goa , 
Panaji vice Shri S. C. Chandak 
transferred . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


Name and Present Posting 
Shri A. D. Kshirsagar, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Dhule vice Shri S. M. Deshpande 
transferred . 


2 . 


Shri S. E. Bangar , 
District Judge - 4 and 
Assistant Sessions Judge , Dhule . 


District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , 
Dhule vice Shri A. D. Kshirsagar. 


Bombay , 
dated 25th January 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


n 


1 


No. A - 1203/2018 /231 /2018.— In excrcise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of CriminalProcedure , 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint the following 
Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of 
Sessions with immediate effect : 

Name of Judicial Officers and present posting 
Sr. No. 

Name of Judicial Officers 
Shri Akbarali Shabbir Sayyad , 
District Judge - 4 
and Assistant Sessions Judge , 

District - Nanded . 
2 

Smt. Shilpa Sunil Todkar, 
District Judge - 6 
and Assistant Sessions Judge , 

District - Nanded . 
3 

Shri Vikramaditya Kishanrao Mande, 
Adhoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , 
District - Nanded . 


Bombay , 
dated 18th January 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


1 


No. A - 3902 /2018 / 233.— The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
Shri M. A. Shinde , 

Additional Chief Metropolitan 
Metropolitan Magistrate , 

Magistrate , 11th Court , Kurla 
33rd Court, Ballard Pier , Mumbai. 

Mumbai. 
2 Shri T. A. Sandhu 

Metropolitan Magistrate , 
Metropolitan Magistrate , 

33rd Court, Ballard Pier , 
6th Court, Mazgaon ,Mumbai. 

Mumbai. 


Bombay , 
dated 18th January 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : High Court Notification No. A -1201/2017 , dated 20th September 2017 . 


- 


No.A - 1201/ 2018 /234. - In continuation of High Court Notification of even number, dated 
20th September 2017 in respect of transfer and posting of Shri Arvind T. Wankhede , District Judge - 
1 and Additional Session Judge , Yavatmal as Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , 
Dindoshi, Mumbai, the High Court is pleased to continue him as District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Yavatmal, till the 10th standard examination is over. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४, शके १ ९ ४० ११ 


II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer as shown 
herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 Shri P. S. Khune , 

District Judge - 2 and 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Yavatmal. 
Yavatmal. 
Bombay , 

S. B. AGRAWAL , 
dated 18th January 2018 . 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No PLB - 1508 /2000-59 . — Shri Dilip Gundappa Murumkar, Senior Private Secretary, High Court, 
Appellate Side , Bombay , who retried on superannuation w . e. f. 30th November 2017 ( A. 0. H.) is 
granted cash payment in lieu of unutilised Earned Leave of 300 days and Half Pay Leave for 627 days 
( subject to the conditions laid down in the Government Resolution , Finance Department No. LVE - 2493 / 
57 -der -9 dated 7th May , 1994 ) at his credit on the date of retirement admissible under Rule 68 of the 
Maharashtra Civil Services (Leave ) Rules, 1981 and the Maharashtra Civil Services (Leave ) (Amendment) 
Rules , 2016 . 

By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice 


Bombay , 
dated 18th December 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No PLB - 1526 /2005-64 . — Shri Suundaresan Ragavan , Secretary to the Hon ble The Chief Justice , 
High Court, Applellate Bombay , who retried on superannuation w . e . f. 30th November 2017 (A. O. H.) 
is granted cash payment in lieu of unutilised Earned Leave of 300 days and Half Pay Leave for 265 
days (subject to the conditions laid down in the Government Resolution , Finance DepartmentNo. LVE 
2493 /57 -der - 9 dated 7th May , 1994 ) at his credit on the date of retirement admissible under Rule 68 
of the Maharashtra Civil Services (Leave ) Rules , 1981 and the Maharashtra Civil Services (Leave ) 
(Amendment) Rules , 2016 . 

By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice 


Bombay, 
dated 18th December 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 
No PLB - 1501 /2018-316.— Shri G. B. Gurao Registrar (Judl.- II), High Court, Appellate side , 
Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 8th January 2018 to 10th January 2018 with permission 
to leave Headquarter from 6th January 2018 (A. O. H.) to 11th January 2018 (B. O. H.). 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget ). 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २०-२६, २०१८ / भाद्र २९ - आश्विन ४ , शके १ ९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1510/2014/321 


Shri I. A. Gadkari, Offg . Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted 
Commuted Leave for 2 days from 27th November 2017 to 28th November 2017 . 

Certified that Shri I. A.Gadkari ,would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1524/2008 
Smt. L. A. Lopes, Offg . Deputy Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted (i) Earned 
Leave for 3 days on 1st November 2017 , 2nd December 2017 and 5th December 2017 and (ii) Earned 
Leave for 8 days from 11th December 2017 to 18th December 2017 . 

Certified that Smt. L. A. Lopes , would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court , 
Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1505/2015 
Shri Mohd Hanif Ismailsha Patel, Offg . Deputy Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is 
granted Earned Leave for 12 days from 11th December 2017 to 22nd December 2017 . 

Certified that Shri Mohd Hanif Ismailsha Patel, would have continued to officiate as Deputy 
Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period. 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
(Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1509/2010/326 
Smt. S. C. Chavan , Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted 
Commuted Leave for 16 days from 25th November 2017 to 10th December 2017 and Earned Leave for 
4 days from 11th December 2017 to 14th December 2017 . 

Certified that Smt. S. C. Chavan , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court, Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1513/2014 
Smt. N. S. Naik , Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted (i) Earned 
Leave for 1 day on 23rd November 2017 combine with Commuted Leave for 15 days from 24th 
November 2017 to 8th December 2017 . 

Certified that Smt. N. S. Naik ,would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1504/2016 
Smt. A. C. Vedak , Offg . Assistant Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted Earned 
Leave for 5 days from 12th December 2017 to 16th December 2017 . 

Certified that Smt. A. C. Vedak , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court , 
Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
(Finance and Budget ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


